महाराष्ट्र शासन 
नस्ती क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.१६/का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. ३०/०३/२०२२ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK), जालना शहर, जि.जालना येथे अभ्यासिका केंद्र 
(Study Center) बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ:- 
१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.॥७1)?-१३/ ६५/ 
2024-MsDP-MOMA, दि ०६/०१/२०२२. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/१४/२०२२- 
MsDP-MOMA, दि २४/०२/२०२२. 
3. जिल्हाधिकारी, जालना यांचे पत्र यांचे दिनांक ०५/०३/२०२०. 
शासन ज्ञापन:- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२४.०२.२०२२ रोजी झालेल्या Empowered Committee च्या ३५ (२) व्या 
बैठकीत जालना जिल्हयातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरीता अभ्यासिका 
es (Study Center) बांधकामाच्या रु.१५०.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. (१ अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर बांधकामाच्या प्रस्तावास निधी वितरणाकरीता केंद्र : 
राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ६० : ४० असे असून यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.९०.०० लाख व 
त्याससमरूप राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा ६०.०० लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपज्ीील 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव pay a प्रकल्प | केंद्र | राज्य । एकूण 
संख्या | प्रमाण किंमत | हिस्सा | हिस्सा 
| 9 | २ ३ | ४ | ५ & | ७ | ८ 
हिं जालना Bex जि.जालना 
येथे अभ्यासिका केंद्र | ६० : ४० | १५०.०० | ९०.०० | ६०.०० | १५०.०० 
(Study Center) बांधकाम 
करणे. 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, जालना यांच्याकडून प्राप्त दिनांक 
०५/०३/२०२० च्या प्रस्तावास अनुसरुन जालना शहर, जि.जालना येथे ०१ अभ्यासिका केंद्र बांधकामाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः नस्ती क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.१६/का.०७, 


३. जिल्हाधिकारी, जालना यांनी जालना शहर, जि.जालना येथे अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (३) अन्वये रू.१५०.०० लाख 
इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(PMJVK) जालना जिल्ह्यातील जालना BEX येथे रु.१५०.०० लाख इतक्या किंमतीच्या अभ्यासिका 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार जालना शहर येथे 
अभ्यासिका केंद्र बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रु.१५०.०० लाख (रुपये 


एक कोटी पन्नास लाख फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
SI.No. Name of work Administrative approval Rs.( In 
Lakh) 
1 2 3 

(A) Construction Study Centre 11925918.00 

(B) 8% for Electrfication 954073.44 

(C) 12% for GST 1431110.16 

(D) Total Royalty cost and Testing Cost 82149 

(E) 5% for planning ,Estimation,Technical & 596295.90 
contingencies charges 
Total (A+B+C+D) 14989547.00 
Say Rs 150.00 Lakh 


सदर अंदाजपत्रकातील दर हे सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारीत आहेत. 
४. अटीवशर्ती 


|. अभ्यासिका केंद्र (study Center) बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

॥. अभ्यासिका केंद्र बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर 
अंदाजपत्रकास दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, जालना मार्फत करण्यात यावे. 

॥. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना यांनी अभ्यासिका केंद्र बांधकाम करण्यासाठी आवऱ्यक त्या 
बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन 
कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 

IV. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना यांनी काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची 
पूर्तता करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः नस्ती क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.१६/का.०७, 


१/. 


Vi. 


Vil. 


VII. 


Xll. 


XIll. 


Gq, 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 09 अभ्यासिका केंद्र बांधकामासाठी केंद्र अधिक राज्य हिस्सा 
अनुक्रमे ६० : ४० असा आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना यांनी अभ्यासिका केंद्र 
बांधकामासाठी प्राप्त होणाऱ्या केंद्र व राज्य हिऱ्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (UC), त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात, अद्यावत छायाचित्रांसह 
जिल्हाधिकारी, जालना यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद , जालना यांनी ०१ अभ्यासिका केंद्र बांधकामाची माहीती विभागाच्या 
Construction Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना यांनी ०१ अभ्यासिका केंद्र बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील 
मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करु नये. 
जिल्हाधिकारी, जालना यांनी ०१ अभ्यासिका केंद्र बांधकामासाठी दुसऱया टप्प्यातील निधीची 
मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (10), त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर 
करावीत. 
नगर परिषद, जालना यांचेमार्फत अभ्यासिका केंद्राचे व्यवस्थापन करण्यात येईल. 
अभ्यासिका केंद्र बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची 
जबाबदारी नगर परिषद,जालना यांची राहील. 
सदर अभ्यासिका केंद्र बांधकामासाठीच्या अंदाजपत्रकीय कामात बदल करण्यात येऊ नये. 
अभ्यासिका केंद्र बांधकामाची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या 
अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जालना यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात यावी :- 

अ. जिल्हाधिकारी,जालना. 

आ. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जालना. 

इ. मुख्याधिकारी,नगरपरिषद,जालना. 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMIVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अशा 
ARITA फलक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी, अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे 
नाव,प्रस्तावित विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक, काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि 
प्रस्तावित विकास कामाचा अंदाजित खर्च इत्यादींचा तपज्ञील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी 
ठळकपणे निदर्शनास येईल SAM पद्धतीने लावण्यात यावा. 


केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार अभ्यासिका बांधकामातंर्गत केंद्र हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी 


क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), 39 - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः नस्ती क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.१६/का.०७, 


क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (२२३५ ए 239) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१ 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३३११०४३५८१६१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 


D | N ESH MAD H AVRAO DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=Scabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927F 


£26 fd, 
pseudonym=1F9A10571D88646ED6CD168DADBFEDACC3DD2F35, 
seriaINumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 ASADES06B6E4AEA66DAA5512EA 
788889AF1515751ABC0181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
Date: 2022.03.31 10:46:28 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

४. जिल्हाधिकारी, जालना. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना .... आपणांस विनंती आहे की, उक्त 
आदेशांतील आपणांशी संबंधित निर्देशांवर आपणांकडून आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही प्राथम्याने 
करण्यात यावी. 

९. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, जालना. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


